शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून नवीन 
महाविद्यालयांकरिता इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दि. १५.०९.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ आणि संदर्भाधीन 
दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी 
विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र 
मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. तसेच काही न्यायालयीन प्रकरणी 
मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने संबंधित विद्यापीठांनी शासनास प्रस्ताव सादर केले होते. 
संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब” मध्ये इरादापत्र देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या 
निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) नुसार तसेच त्याखालील परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन खालील विवरणपत्र - “अ” व विवरणपत्र - “ब” (मा. न्यायालयीच्या आदेशानुसार) मध्ये नमूद 
केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटीं व श्तींच्या अधीन राहून कायम 
विना अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशेष अटी व 
क्र. शर्ती 
हित २ ३ a क... "| ५ 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


7 - सेट आर्नोल्ड wa डिग्री १.बी.कॉम a 
कॉलेज ऑफ कला आणि | 2. बी.एस्सी 
वाणिज्य ज्ञान आश्रम कॅम्पस 
महाकाली केव्स रोड, अंधेरी 
(प, मुंबई. 


२ 2 | रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव । १. बी.ए. शि 
ठाकूर विद्यामंदीरचे डॉ. एम. | २. बी.कॉम 
प्रधाना वाणिज्य व कला 
महाविद्यालय, शारदा 
निलायम, निलम TR, Fas 
(पु, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
Psa २ ३ 1 छै | ५ 
३ तुळसी शिक्षण प्रसारक । १. बी.ए. शि 
मंडळाचे आदर्श नाईट कॉलेज । २. बी.कॉम 
ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स कस्तुरी विद्यालय 
कॅम्पस, दत्त मंदीर रोड, भांडूप 
(प), मुंबई. 
४ ४ । अभय शिक्षण केंद्राचे अभय १. बी.ए. शि 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स | 2. बी.कॉम 
अन्ड सायन्स डॉ. बाबासाहेब | ३. बी.एस्सी 
आंबेडकर भवन, कन्नमवार 
नगर-१, विक्रोळी (पू), मुंबई. 
षु ५ मातोश्री कानबाई लालबाई | १. विधी (३ वर्षी _ 
आणि मोतीबाई लोहाना | २. विधी (५ वर्षी 
कन्याशाळा आणि बाळलाकगृह 
चॅरिटेबळ ट्रस्टचे आधिया 
कॉलेज ऑफ लॉ, एन.एस. रोड 
नं. ६, जे. व्ही. पी. डी. स्किम, 
जमूनाबाई शाळेजवळ, गेट पं. 
४, विले पार्ले (प.), मुंबई. 
६ ६ | मुंब्रा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे | १. बी.कॉम शि 
जी. आर. पाटील महाविद्यालय | २. बी.एस्सी 
कळा, वाणिज्य व विज्ञान 
वाघिवली, ता. मुरबाड, जि. 
ठाणे. 
७ ७ । प्रिती अकॅडमी एज्युकेडडान | १. विधी (३ वर्षे) शि 
सोसायटीचे प्रिती अँकंडमी at 
कॉलेज कल्याण-मुरबाड रोड, 
म्हारळ, ता. कल्याण, जि. 
ठाणे. 
८ ८ | श्रीमती कांती oe तिवारी ।१. बी.कॉम जागेसंदर्भातीलळ आरक्षण अंतिम 
एज्युकेशन सोसायटीचे मान्यतेच्या अनुपालन 
श्रीमती. के.एल. तिवारी डिग्री अहवालापर्यंत बदलण्याच्या 


कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड 
सायन्स 
सर्व्हे नं. १८०, १८५, मदर मेरी 


अधीन राहून इरादापत्र देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 

क्र. शर्ती 

1 १_| २ ३ ——_ ५ 


हायस्कुलळजवळ, AURA, 
नालासोपारा (प.), ता. वसई, 
जि. पालघर - ४०१ २०३. 


९ ९ | आयडियल Himsa | १. बी.ए. चा 
आयडियळ कॉलेज ऑफ ।२.बी.कॉम 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स, | 3. बी.एस्सी 
मु. पो. पोशेरी, ता. वाडा, जि. 
पालघर - ४२१ ३०३. 


i ० ॥ ० | फजंदार एज्युकेशन ट्रस्टचे । १. बी.ए. शि 
फजंदार व्युमन्स डिग्री २.बी.कॉम 
महाविद्यालय, वहुर, ता. | ३. बी.एस्सी 
महाड, 

जि. रायगड - ४०२ ३०१. 


| १ । १ । एस. पी. मोरे ज्ञानम अत्रम १. बी.ए. शि 
फांऊडेशनचे एस. पी. मोरे | २. बी.कॉम 
कॉलेज, मु. पो. धामणी, सर्व्हे 3. बी.एस्सी 
नं. २९, हिस्सा नं. १ डी, ता. 


पनवेल, 
जि. रायगड -४१० २०६. 
१२ | १२ | मुस्लिम एज्युकेशन | १. बी.ए. शि 


सोसायटीचे एम. इह. एस. | २. बी.कॉम 
महिला कला, वाणिज्य व ३. बी.एस्सी 
विज्ञान महाविद्यालय आझाद 
मैदानाजवळ, जोगळेवाडी, ता. 
दापोली, जि. रत्नागिरी ४१५ 
७१२. 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


93 | जिजामाता शिक्षण संस्थेचे, | कला _ 
रामकृष्ण वायाळ पाटील | (मानव विज्ञान शाखा) 
महाविद्यालय, किनगाव राजा, | वाणिज्य 


ता. सिंदखेड | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
राजा,जि.बुलडाणा. विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(ast व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
1 १_| २ ३ PB षु 
१४ उत्कर्ष फाऊंडेशनचे, उत्कर्ष | कला शि 
कळा, वाणिज्य व विज्ञान | (मानव विज्ञान शाखा) 
महाविद्यालय, सिंदखेड राजा, | वाणिज्य 
ता. सिंदखेड राजा, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
जि.बुलडाणा विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
१५ | ३ | st दादासाहेब गवई चॅरिटेबल | कला _ 
ट्रस्टचे, तक्षशिळा कळला, | (मानव विज्ञान शाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान | वाणिज्य 
महाविद्यालय, यवतमाळ, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
ता.जि. यवतमाळ. विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
१६ | श्री संत शिरोमणी मन्मथ | कला, वाणिज्य, विज्ञान 


स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे 
महात्मा बसवेश्वर 
महाविद्यालय, उस्माननगर, 


ता. कंधार, जि. नांदेड 


बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 
संस्कृत 

ऐच्छिक विषय-इतिहास, 


राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, 
शिक्षणशास्त्र, शारिरीक 


शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, 
जनसंवाद व वृत्तपत्र विद्या 
बी. कॉम.- अनिवार्य- इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 
संस्कृत 

ऐच्छिक 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी.- अनिवार्य-इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 


विषय- 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शर्तीसह 
लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
शर्ती 


२ 


1 छै | 


4 


संस्कृत ऐच्छिक विषय- 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
स्टॅटॅस्टिक्स, संगणकशास्त्र, 
भूगर्भशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, माहिती व 
तंत्रज्ञान, हॉर्टीकल्वर 


१७ 


जयक्रांती शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, स्वामी विवेकानंद 
महाविद्यालय, 
एम.आय.डी.सी., कळंब रोड, 
लातूर 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 
बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- हिंदी, मराठी 
ऐच्छिक विषय- इंग्रजी, 
मराठी, हिंदी, इतिहास, 
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
राज्यझास्त्र, भूगोल, 
लोकप्रशासन 

बी. कॉम.- अनिवार्य- इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- हिंदी,मराठी 
ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी.- अनिवार्य-इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- हिंदी, मराठी 
ऐच्छिक विषय- 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
गणित, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, सुक्ष्मजीवशास्त्र, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, 
संगणकशास्त्र, जैवतंत्रशास्त्र 


१८ 


Ws स्वन चॅरिटेबल 
मायनॉरीटी ट्रस्टचे होरायझन 
कॉलेज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज, लातुर Us, 
विष्णुपूरी, ता. जि. नांदेड. 


विज्ञान 

काळावधी - ०३ वर्षे 
बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज) विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 


मंजूर कौशल्य विकास बिंदू 
विचारात घेता सदर 
अभ्यासक्रम Heed 
विकासाशी संबंधित असल्याचे 
गृहीत धरुन त्यासंदर्भातील 
वर्षनिहाय अभ्यासक्रम, त्याची 
उपयोगिता, शुल्क, 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


प्रकाश पाटील महाविद्यालय, 
मांडवी, ता. किनवट, जि. 
नांदेड. 


कालावधी - ०३ वर्षे 
बी.ए.-अनिवार्य इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी 
ऐच्छिक विषय-इंग्रजी, 
मराठी, हिंदी, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, संगित, भुगोल, 
शारिरीक शिक्षण 

बी. कॉम.-अनिवार्य- इंग्रजी 
द्वितीय भाषा मराठी, हिंदी 
ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी.-अनिवार्य-इंग्रजी 
द्वितीय भाषा- मराठी, हिंदी 


ऐच्छिक विषय-गणित, 
पदार्थ विज्ञान, 
रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, 
संगणकशास्त्र, 
पर्यावरणझास्त्र. 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 

क्र. शर्ती 

1 १_| २ ३ PB 4 
प्रवेशक्षमता व परिक्षा पद्धती 
इत्यादी बाबींचा खुलासा 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी सादर 
करावयाच्या अनुपालन 
अहवाळासोबत सादर करणे 
बंधनकारक राहील, या 
अटीच्या अधिन राहून मान्यता 

देण्यात येत आहे. 

१९ | ४ । बळीराम पाटील ard | कला, वाणिज्य, विज्ञान | 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
al २ ३ 1 छे | ५ 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
२० । नुतन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, | मानव्य विज्ञान विद्याशाखा शि 
Vo नटवरळालळ रणछोडदास | बी.ए.- (मराठी, मानसशास्त्र, 
गुजराती वरिष्ठ महाविद्यालय, | राज्यशास्त्र, भूगोल, 
घोडगाव, ता. चोपडा, जि. | इतिहास, सक्‍तीचे इंग्रजी) 
जळगाव 
२१ | 2 श्री विवेकानंद शिक्षण प्रसारक | मानव्य विज्ञान विद्याशाखा 
मंडळ, धरणगाव संचलित | बी.ए.-(मराठी, 
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान लोकप्रशासन, संरक्षणशास्र, 
महाविद्यालय, बांभोरी बु., ता. | मानसशास्त्र,अर्थशास्त्र, 
धरणगाव, जि. जळगाव समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
wie, इतिहास, हिंदी, 
सक्तीचे इंग्रजी, वैकल्पिक 
इंग्रजी सामान्य ज्ञान, 
पर्यावरण) 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा 
बी.एस्सी.-(इंग्रजी, 
कॉम्प्युटर सायन्स, 
प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
मराठी , भूगोल, सामान्य 
ज्ञान, पर्यावरणशास्त्र) 
वाणिज्य व व्यवस्थापन 
बी. कॉम.- (सर्व विषय 
अनिवायी 
२२ | 3 खान्देश कॉलेज एज्युकेशन | मानव्य विज्ञान विद्याशाखा ति 
सोसायटीचे Gre कळा आणि | बी.ए.-( मराठी, नाट्यशास्त्र, 
वाणिज्य रात्रकालीन | संगीत, 
महाविद्यालय, जळगाव मानसशास्त्र,अर्थशास््र, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 


भूगोळ, इतिहास, हिंदी, 
सक्तीचे इंग्रजी, इंग्रजी ) 
वाणिज्य व व्यवस्थापन 

बी. कॉम.- (सर्व विषय 
अनिवार्य) 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शर्तीसह 
लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
शर्ती 


२ 


PB 


4 


शिवाजी 


विद्यापीठ, कोल्हापूर 


२३ 


कृषिभूषण डॉ. तानाजीराव 
चोरगे, शिक्षण व संशोधन 
संस्था, मांडकी-पालवण, ता. 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांचे 
डॉ. तानाजीराव चोरगे कल, 
वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, नंदवाळ, 
(जैताळ फाटा) ता. करवीर, जि. 
कोल्हापूर. 

(२.३ क परंतुकांतर्गत) 


कळला, वाणिज्य आणि 
विज्ञान 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


२४ 


स्व. विष्णुपंत झोडगे 
बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे श्री. 
राधे रात्रकालीन महाविद्यालय, 
आनंद नगर, प्रताप नगर, 
बाजार रोड, नागपूर, ता. 
नागपूर शहर, जि. नागपूर - 
४४० ०३६. 


बी.ए. - 

विषय - २ भाषा व ४ ऐच्छिक 
विषय 

बी.कॉम - 

विषय - As Per Syllabus 
बी.एस्सी - 

विषय - (रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, गणित, 
इंग्रजी, मराठी) 


गोंडवाना 


विद्यापीठ, गडचिरोळी 


२५ 


चंद्रभागा स्मृती विकास 
बहुउद्देशीय संस्थेचे डॉ. आशिष 
मोहरकर कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, भिसी, 
ता. चिमुर, जि. चंद्रपूर. 


मानव विज्ञान विद्याशाखा 
बी.ए.-(मराठी, इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
गृहअर्थशास्त्र, इतिहास, 
tam डिझाईन, इंग्रजी 
वाड:मय) 

विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा 

बी.एस्सी.- ( इंग्रजी, मराठी , 
प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
संगणकशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शर्तीसह 
लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
शर्ती 


२ 


PB 


4 


Va, APSA) 
वाणिज्य gq व्यवस्थापन 
विद्याशाखा 

बी. कॉम.- (मराठी) 
विद्यापीठ अभ्यासक्रमानुसार 


२६ 


श्री. तुकाराम शिक्षण संस्थेचे 
कै. प्रभाकर आकरे 
महाविद्यालय कढोली, ता. 
कुरखेडा, जि. गडचिरोली. 


मानव विज्ञान विद्याशाखा 
बी.ए.-( मराठी, इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, इतिहास) 
विज्ञा व 
विद्याशाखा 
बी.एस्सी.- ( इंग्रजी, मराठी , 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
गणित) 

वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा 

बी. कॉम.- (मराठी) 
विद्यापीठ अभ्यासक्रमानुसार 


तंत्रज्ञान 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


२७ 


श्री. विश्वेश्व विद्या विकास 
संस्थेचे रामकृष्ण वरिष्ठ 
महाविद्यालय, दहेगांव, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद. 


बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. 
पदवी अभ्यासक्रम 

(मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
वाणिज्य व 
व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


२८ 


शिवबा प्रतिष्ठाणचे बाळासाहेब 
ठाकरे महाविद्यालय, गणेशा 
नगर, गोलापांगरी, ता. जि. 
जालना 


बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. 
पदवी अभ्यासक्रम 

(मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
वाणिज्य व 
व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
| a | २ ३ PB 4 
२९ छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज | बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. शि 
स्मारक समितीचे कला, विज्ञान | पदवी अभ्यासक्रम 
व वाणिज्य महाविद्यालय, | (मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
विझोरा, ता. भोकरदन, जि. | वाणिज्य व 
जालना व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
30 | ४ | राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी | बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. कि 
संस्थेचे राजकुंवर | पदवी अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, हिवरा (राळ), | (मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
ता. बदनापूर, जि. जालना वाणिज्य व 
व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
३१ ५ । किशोरकुमार जनकल्याण | बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. शि 
शिक्षण प्रसारक मंडळाचे | पदवी अभ्यासक्रम 
शिक्षण महर्षी वैजनाथराव । (मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
अकात महाविद्यालय, सातोना, | वाणिज्य व 
ता. परतूर, जि. जालना व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
३२ ६ | सरस्वती बहुउद्देशीय सेवाभावी | बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. कि 
संस्थेचे शिव व्यवस्थापनशास्त्र | पदवी अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, बीड, जि. बीड । (मानव विज्ञान विद्याशाखा, 
वाणिज्य व 
व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखा 
व विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
३३ | सुर्यदत्ता एज्युकेडान । विज्ञान व  तंत्रज्ञान- वि 
फाऊंडेशनचे सूर्यदत्ता | बी.एस्सी.सायबर आणि 


इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ 
सायबर सेक्युरिटी, बावधन, 
ता.मुळशी जि.पुणे, पिन-४११ 
०२१. 


डिजिटल सायन्स 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
1 १_| २ ३ 1 छे | ५ 
३४ जयवंत शिक्षण प्रसारक | वाणिज्य व व्यवस्थापन- _ 
मंडळाचे इम्पेरियळ कळला, | बी.कॉम, 
वाणिज्य व विज्ञान fast व तंत्रज्ञान- 
महाविद्यालय, बी.एस्सी., 
वाघोली,ता.हवेली मानवविज्ञान-बी.ए. 
(महानगरपालिका हद्द 
वगळून),जि.पुणे,  पिन-४१२ 
२०७. 
३५ | 3 ।अला्ड चरिटेबळ ट्रस्टचे | वाणिज्य व व्यवस्थापन- चा 
अलार्ड कॉलेज ऑफ आर्टस, | बी.कॉम, 
कॉमर्स अँड सायन्स, विज्ञान न व dase 
मारुंजी,ता.मुळशी,जि.पुणे, बी.एस्सी., 
पिन-४११ ०५७. मानवविज्ञान-बी.ए. 
३६ | ४ । पुरंदर टेक्निकल एज्युकेशन | वाणिज्य व व्यवस्थापन- | 
सोसायटीचे पुणे केंब्रिज वरिष्ठ | बी.कॉम, 
महाविद्यालय, धनकवडी, | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
आंबेगाव पठार, ता.पुणे | बी.एस्सी., 
(महानगर पालिका हद्द)  मानवविज्ञान-बी.ए. 
जि.पुणे, पिन-४११ ०४६. 
३७ | 4 । साई सकल शिक्षण प्रसारक | वाणिज्य व wana _ 
मंडळ, औरंगाबाद संचलित, | बी.कॉम, 
संत ज्ञानेश्वर वरिष्ठ कला, | विज्ञान a तंत्रज्ञान- 
वाणिज्य आणि विज्ञान बी.एस्सी., 
महाविद्यालय,  डुडलगाव, | मानवविज्ञान-बी.ए. 
ता.पिंपरी चिंचवड (महानगर 
पालिका हद्द),जि.पुणे, 
पिन-४११ ०१७. 
३८ | ६ । राजमाता जिजाऊ शिक्षण | वाणिज्यव व्यवस्थापन- शि 
प्रसारक मंडळाचे कला, । बी.कॉम, मानवविज्ञान- 


वाणिज्य रात्र महाविद्यालय 
पत्ता-लांडेवाडी भोसरी, पुणे, 
ता.पिंपरी चिंचवड 
(महानगरपालिका हद्द),जि.पुणे 
पिन-४११०३९. 


बी.ए. 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
aged २ ३ 1 छे | ५ 
३९ किसान बहुउद्देशिय संस्थेचे वाणिज्य व व्यवस्थापन- शड 
किसान कला, वाणिज्य व | बी.कॉम, 
विज्ञान महाविद्यालय, पारनेर, विज्ञान व das 
ता.पारनेर,जि.अहमदनगर, बी.एस्सी., 
पिन-४१४३०२. मानवविज्ञान-बी.ए. 
vo | ८ [atari शिक्षण प्रसारक | वाणिज्य व व्यवस्थापन- शि 
मंडळाचे माननीय तात्यासाहेब | बी.कॉम, 
तथा विश्वासराव देवरे कला, विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
वाणिज्य व विज्ञान | बी.एस्सी., 
महाविद्यालय उमराणे, | मानवविज्ञान-बी.ए. 
ता.देवळा, जि.नाशिक, 
पिन-४२३ ११०. 
४१ | ९ | सिटिझन वेल्फेअर एज्युकेशन | वाणिज्य व व्यवस्थापन- | 
सोसायटीचे डॉक्टर मंजूर | बी.कॉम, 
हसन अय्युबी कला, वाणिज्य व विज्ञान व dasa 
विज्ञान महाविद्यालय, | बी.एस्सी., 
मालेगाव,जि.नाशिक, मानवविज्ञान-बी.ए. 
पिन-४२३२०३. 
४२ श्‌ o श्री.महावीर जेन विद्यालय, श्री | वाणिज्य व व्यवस्थापन- शि 
महावीर कला वाणिज्य व | बी.कॉम, 
विज्ञान महाविद्यालय, । विज्ञान a तंत्रज्ञान- 
लासलगाव, ता.निफाड | बी.एस्सी., 
जि.नाशिक, पिन-४२२३०६. ।मानवविज्ञान-बी.ए. 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
83 7 निष्ठा एज्युकेशन वेल्फेअर | कला,वाणिज्य a 
ट्रस्टचे विद्यावारिधि महिला 
महाविद्यालय,वलईपाडा रोड, 
संतोष भुवन, नालासोपारा (पूर्व) 
४४ | २ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी | कला,वाणिज्य,विज्ञान a 
संस्था, जालना राजकुंवर 
महाविद्यालय, किनवट, 
ता.किनवट,जि.नांदेड 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शर्तीसह 
लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
शर्ती 


२ 


३ 


PB 


4 


४५ 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी 
संस्था, जालना राजकुंवर 
महाविद्यालय, ता.वणी, 
जि.यवतमाळ 


कला,वाणिज्य, विज्ञान 


४६ 


द यंग रिवल्युठान UA भंडारा 
विद्या सचिदानंद फुलेकर 
महिला महाविद्यालय, नागपूर 


कला, वाणिज्य 


विवरणपत्र - “ब" 


अ.क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
लागू होणाऱ्या विशेष अटी व 
शर्ती 


३ 


1 छे 


4 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


अकोट शिक्षण संस्थेचे श्री. 
सरस्वती महाविद्यालय, 
कॉलेज रोड, आकोट, ता. 
आकोट, जि. अकोला. 

याचिका क्र. ३१०६/२०१९ 


कला 

(मानव विज्ञान शाख) 
वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(as व 
विद्याशाखा) 


तंत्रज्ञान 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


सावित्रीबाई महिळा विकास 
मंडळ, अंबानगर संचलित 
सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय, 
बामणी, नांदेड 

याचिका क्र. ३३१०/२०१९ 


विज्ञान 

कालावधी ०३ वर्षे 
बी.एस्सी  (हॉस्पीटॅलिटि 
स्टडीज)- अनिवार्य, व्दितीय 
भाषा, ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा  । सर्व साधारण अटी व श्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
exe | २ ३ PB 4 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
३ | स्व. हरिवंशराय बच्चन | कला, वाणिज्य व विज्ञान कि 
बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे 
स्वामी विवेकानंद कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
पत्ता - औराळा, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 
याचिका क्र. ४६७२/२०१९ 
२. अटीवशार्ती- 

१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 

२. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 
अटी व शातींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय 
सुरु करता येणार नाही. 

३. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शर्तीच्या आधारे 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तीची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास 
सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था जर इरादापत्रातील अटी व 
शर्तीचे पालन करीत असतील त्यांनी दि. ०१ मे, पूर्वी अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव 
विद्यापीठामार्फत शासनास सादर करावा. त्याप्रमाणे दि. १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयात 
कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे. इरादापत्राचा शासन निर्णय निर्गमित करताना 
ज्या संस्था इरादापत्राच्या अटी व STAT पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सर्व कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रासह मे, महिन्याच्या पहिल्या दिवशी किंवा त्याआधी शासनाकडे सादर करावा. 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


षु 7 


१०. 


१ 


axe) 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद Hoot कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील AMAA अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 


. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नेतेची 


प्रक्रिया सुरु करु नये. 

सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत 
आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमासंदर्भात त्यांची रचना विचारात घेऊन NSQF नुसार केली 


असल्याची खातरजमा विद्यापीठाने करावी. तसेच इतर विशिष्ट आवश्‍यक निकषांची पूर्तता 
होत असल्याची खात्रीही विद्यापीठाने अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल शासनास सादर 
करताना करावी. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची 
खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (घ) परंतुकानुसार 


प्राप्त अधिकारात इरादापत्र देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या त्रुटी पूर्ततेची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. तसेच अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता 
अहवाल सादर करतांना त्रुटी पूर्ततेची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


१२. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 


रि 


निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 
विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(२४९/१९)/मशि-४ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००१३११२१८५९२००८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher 
D a tt a t [| ते y & technical education dept, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff059218271234 
Va S a n t [| ते (0 Kh a [| ke 26e¢3977a7476478ce183be979d, cn=Dattatray 

Vasantrao Kharke 

Date: 2020.01.31 18:58:27 +05'30' 


(4.4. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3) WA उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
४ & मा.राज्यमंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५ सचिव (eg तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
६ सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
७ विशि-३/विशि-४ कार्यासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
९)  निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


